nee, 


MPSC CRéo.lwpG: 
सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : डीपीपी-२०११/२९१/प्र.क्र. ६०/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : ३ ऑगस्ट, २०११ 


संदर्भ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक :९८६ (१०)/४३९०/आठ, दिनांक १४.०२.२०११ 


शासन आदेश :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, 


दिनांक २० मे,१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त 


' विविध आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ही रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे रु. 


५०००/- या वेतनश्रेणीतील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील 
संदर्भाधीन दिनांक ०१.१०.२०११ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या ८१ उमेदवारांपैकी 
खाली दर्शविलेल्या एकूण २७ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
म्हणून खालील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 


ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१ 


आयोगाने 
नियुक्तीसाठी 

शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 


MPSC CRko.lwpG: 


Arma aaa Rae 
Tae ३८ श्रोनितन पुंडलिक कोघे Seer ara 


श्रीमती स्मिता wae) खुला | खुला (महिला) 
बाकचोरे 


१६ श्रीमती अनुराधा mad tt} खुला | खुला (महिला) । परभणी 
णि 
१७ | ४५ | श्री.बिनोद श्रीधर सुर्यवंशी इ.मा.व मोहोळ, जि.सोलापूर 
आका 


श्री.संजय सुदामराव प्रधान अ.जा मंठा, जि.जालना 
ee [कुकल्णासुर्यकातगरुड | aa खुला (महला [औरंगाबाद | 


५६ । श्री.चंद्रशेखर रामभाऊ डाहे इ.मा.ब. | खुला नांदगांव-खांडेश्वर, 
जि.अमरावती 


भज कुही, जि.नागपूर 
डि जि. 


औरंगाबाद 


२५ | ७५ | कु.रुपालो सत्यनारायण | इ.मा.ब. | SALA 
Aaa 


७९ | श्री.सचिन लक्ष्मण पाटील 
२७ | ८० आंकारलाल शिवराम अ.ज.(महिला) 
च्या पदावर 


मरस्कोल्हे 


साकोली, जि.भंडारा 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

(१) संबंधीत उमेदवारास नियुक्‍तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 
नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 

(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 

(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 

(४) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये 
संगणक हाताळणी वापराबाबंतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र मियुक्‍तीच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत 


पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


MPSC CRéo.lwpG: 


(५) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. 

(६) नियुक्‍तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 
मिळणार नाही. 

(७) त्यांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 

(८) त्यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.९३००-३४८०० -- ग्रेड पे-५०००/- या वेतनश्रेणीत 
_ दरमहा रु.१३७१०--५०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक वेतनवाढ 
देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार 
देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 

(९) ते जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहित परिक्षा/ चांचण्या उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर त्यांची 
.. सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

(१०) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

(११) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील 
गट-अ च्या अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील. 

(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व' सरकारी अभियोक्ता 
यांच्याकडून इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, सरकारी अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 

(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 


३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 


MPSC CRée.lwpG: 
(१४) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील 


राज्य सेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 
३. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०८०३१७५६०७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


/22>2<//%& 


( वि.वि.दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४) महालेखापाल- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
८) सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११) सर्व संबंधीत उमेदवार 
१२) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


MPSC CRéo.lwnG: 


(स्पीड पोस्टव्दारे) 
२) श्री.पोंदकुले राजाराम रामचंद्र ३) कु.मनिषा दामोदर बागले 
४, वैभवनगर, कारेगांब रोड, देशमुख मु.पो-शिरवली, ता.बारामती, जि.पुणे १०१, श्रीरत्न कौ. ऑप.सोसायटी, प्लॉट 
हॉटेलजवळ, परभणी, ता.परभणी, -४१३१०२ नं.१०, एम.सी.सी.एच. पनवेल, जि. 


रायगड-४१०२०६ 

६) श्रीमती गणगणे दिपाली सुधाकर 
A-2, ६०६, मानसरोवर, समृध्दी म्हाडा 
संकुल, सिव्हील लाईन, नागपूर-४४०००१ 


जि.परभणी-४३१४०१ 

श्री. परदेशी संतोष सोपान 
Clo. विजय सोपान परदेशी 
मु.पो.बिटा, ता.खानापूर, अंबिका ज्वेलर्स, 
पॉवर हाऊस रोड, पोस्ट ऑफीस जवळ 
बिटा, जि.सांगली, पिन-४१५ ३११ 
७) श्री.रणदिवे हिरेश प्रभाकरराव 
मु.पो.ता.लाखनी, जि.भंडारा-४४१८०४ 


५) श्रीमती ओहाळ विद्या संपतराव 
आर.बी.॥1.१२१२, डी.आर.एम. 
ऑफीसजवळ, मोदी, 
सोलापूर-४१३ ००१ 


९) श्री.तरंगे प्रभाकरराव जगन्नाथ 
गवळी गल्ली, मगर मच्छ कॉलनी, 
सांगली, ता.मिरज, जि.सांगली-४१६४१६ 


८) श्री.ठाकरे आनंद दत्तात्रय 
€/०.प्रो.राजेश डी.ठाकरे 
5/१३, MEC अपार्टमेंट, हिस्लॉंप कॉलेज 
समोर, सिव्हील लाईन , नागपूर-४४० 


००१ 


१०) श्री. | ११) श्री.सरोदे योगेश पुरूषोत्तम १२) श्री.खोत रघुनाथ दाविद 

५-प्रवरा हौसिंग सोसायटी, गणेशनगर, | शिवाजीनगर, दुसरी गल्ली, मु.पो.वानलेसवाडी, न्यू हायस्कूल रोड, 
संगमनेर, शहर पोलीस स्टेशन, संगमनेर, । मु.पो.ता.जिंतुर, जि.परभणी, ता.मिरज, जि.सांगली, वानलेसवाडी-४१६ 
जि.अहमदनगर-४२२६०५ पिन-४३१ ५०९ ERY 


१५) श्रीमती बाकचौरे स्मिता रामनाथ 
ज्योतिमय प्लॉट नं.११२, शंकर टाऊनशीप, 
साईश्रध्दा चौक, धुलेबाडी रोड, 

ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर- ४२२६०५ 


१३) श्री.दिवटे जयंत काशिनाथ 
३/५, डिस्टीलरी क्वार्टर्स, जलशुध्दीकरण 
केंद्रासमोर, नाशिकरोड, 

नाशिक-४२२ १०१ 


गुरुदेव नगर, प्लॉट नं.५२, जुना सावदा 
रोड, ता.रावेर, जि.जळगांव-४२५५०८ 


१८) श्री.प्रधान संजय सुदामराव 
पो.स्टे.जबळ, फुलेनगर, माजलगांव, 
जि.बीड-४३११२१ 


१५५९ डी वॉर्ड, उत्तरेश्वर पेठ, कोल्हापूर, 
जि.कोल्हापूर, पिन-४१६ ००२ 


उल्हासनगर, तरोडा नाका, मालेगाव रोड, 
प्लॉट नं.३७, नांदेड-४२३१६०५ 


२०) श्री.डाहे चंद्रशेखर रामभाऊ 
चोपमनवाडी विकली मार्केट, यवतमाळ, 
ता.जि.यवतमाळ-४ ४५००१ 


२१) कु.श्यामकुवर सोनिया श्रावण 
कांचन निकेतन बिल्डिंग, के.के.धोटे वॉर्ड, 
रामनगर, गोंदिया, पो.ता.जि.गोंदिया, 
पिन-४४१ GRY 

२४) श्री. दिनेश संतोष 

९७, जेठाई, वृंदावन कॉलनी, विद्यानगरी 
पोस्ट ऑफिस, देवपुर, धुळे - ४२४ ००५ 


१९) कु. गरूड करूणा सुर्यकांत 
बोधीघाट, डॉ. आंबेडकर चौक, 
ता.अंबाजोगाई, जि.बीड, पिन-४३१५१७ 


) श्रीमती बागल कविता अरूण 
शिवाजी नगर, सोलापूर रोड, मु.पो.माढा, 
ता.माढा, जि.सोलापूर, पिन-४१३ २०९ 


२२) श्री.बुलबुले प्रविण विठ्ठलराव 
विणकर कॉलनी, ज्ञानेश्वर मंदिराजवळ, 
नांदेड, मु.पो.नांदेड, ता.जि.नांदेड-४ ३१ 
ROX 
२५) कु. मेतकेवार रुप 
Hehe Hara घर नं.८९, सिंचन नगर, 
स्वामी समर्थ मंदीराच्या मागे 

परभणी-४३१४०१ 


२६) श्री. 
सार्थक प्लॉट नं.३४, शिवकॉलनी, ग्रामीण 
रूग्णालयाच्या पाठीमागे, 
मु.पो.ता.मुक्‍ताईनगर (एदलाबाद), 
जि.जळगांव, पि.४२५ ३०६ 


२७) श्री.मारसकोल्हे ओकारलाल 
शिवराम 

वॉर्ड नं.१, संजय नगर, नविन वाटर 
टँकजवळ, देवरी ,पो.ता.देवरी, 
जि.गोंदिया-४४१९०१ 


